"ब्रैक द चेन" अंतर्गत शिवभोजन थाळी नि:शुल्क 
उपलब्ध करून देण्यास मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुले, २०२१. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२० 
२) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० 
३) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१(आ)/नापु-१७, दि.२६ मार्च, २०२० 
४) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि.२८ मार्च, २०२० 
५) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि.२९ मार्च, २०२० 
६) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि. २६ जुले, २०२० 
७ शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२० 
८) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १३२/नापु-१७, दि. १२ मार्च, २०२१ 
९) शासन परिपत्रक क्र. BATA २०२०/प्र. क्र. १३२/नापु-१७, दि. ३१ मार्च, २०२१ 
१०) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १८६/नापु-१७, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 
११) शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १३२/नापु-१७, दि. १५ एप्रिल, २०२१ 
१२) शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ दि. १४ मे, २०२१. 
१३) शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ दि. १७ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

"ब्रेक द चेन" च्या प्रक्रियेंतर्गत राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर 
गरीब व गरजू लोकांना जेवणाअभावी हाल- अपेष्टा सहन कराव्या लागू नयेत यासाठी 
शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांना दि. १५ एप्रिल, २०२१ पासून नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यास 
प्रथमत: एक महिन्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. सदर कालावधी वेळोवेळी वाढविण्यात 
आला असून सद्यस्थितीत तो दि. १४.०७.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. राज्यातील कोविड- 
१९ ची परिस्थिती पाहता सदर कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 
दि. १५ जुलै, २०२१ ते दि. १४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीमधे शिवभोजन थाळी 
लाभार्थ्यांना नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. दि. १५ एप्रिल, 2029 च्या शासन निर्णयात 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ 


नमूद केलेल्या इतर सूचना कायम राहतील. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या शिवभोजन 
केंद्रांनाही या सूचना लागू राहतील. 

सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व 
तहसीलदार यांनी सदर बाब तात्काळ शिवभोजन केंद्र चालकांच्या निदर्शनास आणून त्याची 
अंमलबजावणी करावी व त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/89॥॥9.9०५/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७३०१४३८२२२९०६ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने ; 


CHARUSHILA 
CHANDRAKANT 
TAMBEKAR 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्नासं) यांचे खाजगी सचिव 
3) सचिव (SATII) यांचे स्वीय सहाय्यक 
४ सर्व जिल्हाधिकारी 
५) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
६) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 
७) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
८) सर्व उपनियंत्रक, शिधावाटप 
९) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१० सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
११) सर्व तहसीलदार 
१२) निवड नस्ती कार्यासन (नापु-१७). 


o~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


